शासनाचे इतर विभाग, वित्तीय संस्था व इतर यांना 
संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने गा.न.नं.७/१२, 
गा.न.नं.८-अ व फेरफार या अधिकार अभिलेख 
Application Programming Interface (APIs) व्दारे 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२३५/ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- 
१) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक :-राभूअ-२०१३/प्र.क्र.३२/ल-१, दिनांक 
२३.०१.२०१३. 
२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक :-राभूअ-२०१८/प्र.क्र.३४/ल-१, दिनांक 
39.09.2098. 
3) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक :-राभूअ-२०१८/प्र.क्र.३९७/ल-१, दिनांक 
39.09.2098. 
8) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रा.भू.४/निशुल्क ७/ब/बारा/२०२१, दिनांक १७.०६.२०२१. 
4) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक :-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२३५/ल-१, दिनांक 
१८.०४.२०२२. 
६) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक 
रा.भू.४/अधिकार अभिलेख ॥>॥5/२०२२, दिनांक १३.५.२०२२ व दिनांक १६.६.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


राज्यात डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ई-महाभूमि या नावाने राबविण्यात येत आहे. 
ई-महाभूमि अंतर्गत विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून गा.न.नं.७/१२, गा.न.नं.८-अ व गा.न.नं.६ या 
अधिकार अभिलेखांच्या tps संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने ऑनलाईन पध्दतीने संदर्भाधीन क्रमांक २ अन्वये 
ठरविण्यात आलेले शुल्क/रक्कम आकारण्यात येवून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. परंतु, इतर विभाग, वित्तीय 
संस्था व इतर यांना संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने गा.न.नं.७/१२, गा.न.नं.८-अ व फेरफार या अधिकार अभिळेख 
Application Programming Interface (APIs) व्दारे उपलब्ध करून देण्याबाबत किती शुल्क आकारण्यात यावे, 
याबाबत संदर्भाधिन क्र. ५ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख 
पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. ६ नुसार संदर्भाधिन क्र. ५ येथील शासन निर्णय दुरूस्त करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला 
आहे. त्यास अनुसरून संदर्भाधिन क्र.५ येथील दिनांक १८.४.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येत 
असून खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

ई-महाभूमि अंतर्गत विविध प्रकल्पांना स्वयंसहाय्थित बनविण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या निधीची उभारणी 
करण्याच्या दृष्टीने व संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने गा.न.नं.७/१२, गा.न.नं.८-अ व फेरफार या अधिकार अभिलेख 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२३५/ल-१ 


Application Programming Interface (APIs) व्दारे उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सेवांकरिता आकारण्यात 
येणाऱ्या शुल्काची विभागणी पुढीलप्रमाणे निर्धारित करण्यात येत आहे. 


सशुल्क/निशुल्क वितरण तक्ता 
अ.क्र वापरकर्ता देण्यात येणाऱ्या ७/१२, ८-अ | शुल्क प्रस्तावित विविध घटकांचा 
व फेरफार माहितीचे स्वरूप | सुविधा | सेवाशुल्क हिस्सा 
एकटा २ 3 8 4 & 

१. नागरिक (एकल) )संगणकीकृत स्वाक्षरीत | प्रिपेड र.रू.१५/- DILRMP चे 

PDF स्वरूपात. वॉलेट प्रतिअभिलेख | SC&DLR यांचे 
स्वीय प्रपंजी लेखा 
खाते र.रू.१०/- 
महाराष्ट्र शासन 
र.रू.५/- 

२. सरकारी/खाजगी )संगणकीकृत पोस्टपेड | र.रू.१५/- DILRMP चे 5081३ 
बँका, वित्तिय संस्था | स्वाक्षरीत PDF स्वरूपात. १ महिना | प्रति अभिलेख | यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा 
अथवा इतर खाजगी क्रेडीट खाते र.रू.१०/- 
संस्था. महाराष्ट्र शासन 

र.रू.५/- 
॥)संगणकोकृत स्वाक्षरीत | पोस्टपेड | र.रू.१५/ - | DILRMP चे SC&DLR 
डेटा स्ट्रीम (डेटा स्वरूपात.) | १ महिना | प्रति अभिलेख | यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा 
क्रेडीट खाते र.रू.१०/- 
महाराष्ट्र शासन 
र.रू.५/- 

३. महाराष्ट्र व भारत | )संगणकीकृत स्वाक्षरीत | पोस्टपेड | र.रू.१०/- DILRMP चे SC&DLR 
सरकारची महामंडळे | PDF स्वरूपात. १ महिना | प्रति अभिलेख | यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा 
व सार्वजनीक उपक्रम क्रेडीट खाते र.रू.१०/- 

॥)संगणकोकृत स्वाक्षरीत | पोस्टपेड । र.रू.  ६/- | DILRMP चे 50871३ 
डेटा स्ट्रीम (डेटा स्वरूपात.) | १ महिना | प्रति अभिलेख | यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा 
क्रेडीट खाते र.रू.६/- 

४. भारत सरकार व | )संगणकीकृत स्वाक्षरीत । पोस्टपेड | र.रू.१/- प्रति | DILRMP चे SC&DLR 
महाराष्ट्र शासनाचे | PDF स्वरूपात. १ महिना | अभिलेख यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा 
असे विभाग जे महसूल क्रेडीट खाते र.रू.१/- 
अभिलेख घेऊन स्व | ॥संगणकीकृत स्वाक्षरीत शि र.रू.१/- प्रति | DILRMP चे SC&DLR 
विभागाकडील Data । डेटा स्ट्रीम (डेटा स्वरूपात.) अभिलेख यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा 
Share करत नाहीत. खाते र.रू.१/- 

ष्‌. भारत सरकार व | ॥ऐसंगणकीकृत स्वाक्षरीत शि निशुल्क aa 
महाराष्ट्र शासनाचे | PDF स्वरूपात. 
असे विभाग जे महसूल 
अभिलेख सेवा घेऊन | ॥संगणकीकृत स्वाक्षरीत शि निशुल्क शा 


Data Share करतात. 


डेटा स्ट्रीम (डेटा स्वरूपात.) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२३५/ल-१ 


२. उपरोक्त वापरकर्त्याशिवाय UPMU व्दारे वा UPMU च्या मदतीने अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या सर्व 
प्रकल्पांना सदर सेवा निशुल्क उपलब्ध होईल. 
3. Application Programming Interface (APIs) व्दारे संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने गा.न.नं.७/१२, 


गा.न.नं.८-अ व फेरफार हे अधिकार अभिलेख ज्यांना उपलब्ध करून द्यावयाचे आहेत त्यांच्यासोबत सामंजस्य करार 
करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
अधिकार देण्यात येत आहेत. 


छ. Application Programming Interface (APIs) व्दारे संगणकीकृत त डिजीटल स्वाक्षरीने गा.न.नं.७/१२ 5 
गा.न.नं.८-अ व फेरफार हे अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्याबाबत सामंजस्य करार करताना जमाबंदी आयुक्‍त 
आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योग्य व आवश्‍यक वाटतील अशा अटी व acral सामंजस्य 
करारामध्ये समावेश करता येईल. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनोौ.संदर्भ क्र.११५/सासं/२०२२,दिनांक १४/०७/२०२२ रोजीच्या 
मान्यतेनुसार न्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२९१७०२४९१०१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHAGWAN MARUTI 
SAWANT 


(भगवान सावंत) 
अवर सचिव 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

3. सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
४. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

८. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
९. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१०. मा.मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१५. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा) मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती (ल-१. 


